उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग (खुद्द) 
पदांचा सुधारित आकृतीबंध 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : इएसटी ४४१६/प्र.क्र.9९/आस्था-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : १२ जानेवारी २०२३ 
पहा: 9) शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक: इएसटी १००३/(९१/२००३)आस्था-१, 
दि.०९ फेब्रुवारी, २००५. 

२) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्रमांक :रासांसं-२१२/प्र.क्र.२७८/का-१४१७, 
दि.११ ऑक्टोबर २०१२ 

३) शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक: इएसटी ४४१५/प्र.क्र.३५४/आस्था-१, 
दि.१९ सप्टेंबर २०१५ 

४) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक : पदनि ०६१७/प्र.क्र.२०/आपुक, दि.२९ जून,२०१७. 

५) शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक: इएसटी १०१८/प्र.क्र.२२६/आस्था-१, 
दि.३१ ऑगस्ट २०१८ 

६) वित्त विभागाचे पत्र क्रमांक :पदनि-२०२१/प्र.क्र.५५/२१/आपुक, दि.२३.सप्टेंबर २०२१ 

सोबतचे उच्चस्तरीय सचिव समिती दिनांक २६.०८.२०२१ बैठकीचे इतिवृत्त. 

७) वित्त विभागाचे पत्र क्रमांक :पदनि-२०२१/प्र.क्र.५५/२१/आपुक, दि.१३ डिसेंबर २०२२ 
सोबतचे उच्चस्तरीय सचिव समिती दिनांक २६.०८.२०२१ बैठकीतील विषय क्र. 
बाबतचे कार्यवृत्त. 

प्रस्तावना :- 


संदर्भाधीन क्रमांक १-येथील दिनांक ०९ फेब्रुवारी, २००५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये या 
विभागातील एकूण १६४ पदांचा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला होता. नियोजन विभागाने 
दि.११ ऑक्टोबर २०१२ च्या शासन निर्णयान्वये या विभागासाठी “उप संचालक-सांख्यिकी” हे पद 
निर्माण केले आहे. संदर्भाधीन क्रमांक-३ येथील दिनांक ०९सप्टेंबर २०१५ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील २२ पदे कौशल्य विकास विभागाकडे वर्ग करण्यात 
आली आहेत. त्यानंतर या विभागातील एकूण मंजूर पदसंख्या १४३ इतकी झाली. शासन निर्णय 
वित्त विभाग दि.१४.०१.२०१६ मधील निर्देशानुसार गट-ड संवर्गातील मंजूर पदांच्या २५ टक्के पदे 
निरसित करण्याच्या अनुषंगाने या विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक-५ येथे नमूद शासन निर्णयान्वये 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या आस्थापनेवरील “ ड ” संवर्गातील मंजूर १८ पदांपैकी ५ पदे 
निरसित करण्यात आली आहेत. 


२. वित्त विभागाने संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक-६ अन्वये प्रशासकीय विभाग व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यालयातील मंजूर पदांचा आढावा घेऊन सुधारित आकृतिबंध निश्चित 
करण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत. त्या अनुषंगाने उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने पदांचा आढावा 
घेऊन अस्तित्वातील १६ संवर्गासाठी १४३ पदे व नवीन ४६ पदे मंजूर करण्याचा प्रस्ताव वित्त 
विभागास सादर केला होता. मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय सचिव समितीने 
दि.२६ ऑगस्ट २०२१ रोजी बैठकीत उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग (खुद्द) च्या आस्थापनेवर ११६ 
नियमित पदे व बाह्ययंत्रणेव्दारे घ्यावयाची एकूण १५ मनुष्यबळ अशा पदांच्या सुधारित 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी ४४१६/प्र.क्र.७९/आस्था-१ 


आकृतिबंधास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग (खुद्द) च्या सुधारित 
आकृतिबंधाचा शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय :- 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग (खुद्द)च्या आस्थापनेवरील पदांना सोबतच्या “विवरणपत्र- अ 
मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे ११६ नियमित पदे व बाह्ययंत्रणेव्दारे घ्यावयाची एकूण १५ मनुष्यबळ अशा 
आकृतिबंधास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सोबतच्या “विवरणपत्र- अ” मधील अनुक्रमांक १४ ते १६ येथील दर्शविण्यात आलेल्या 
संवर्गातील एकूण १५ पदे मृत ठरविण्यात आली आहेत. या संवर्गात जितक्या व्यक्‍ती कार्यरत 
आहेत तितकीच पदे “विवरणपत्र-ब ” मध्ये अधिसंख्य पदे म्हणून गणण्यात येत आहेत. सदर 
अधिसंख्य पद त्यावर कार्यरत व्यक्‍तीच्या सेवानिवृत्ती/राजीनामा/मृत्यु इ. कारणामुळे Rat 
झाल्यानंतर ती पदे आपोआप मृत होतील. मृत संवर्गातील सेवा बाह्ययंत्रणेव्दारे भरताना वित्त 
विभागाच्या दि.२७.१०.२०१०, दि.०२.०२.२०१३, दि.०२.१२.२०१३, व दि.०२.०८.२०१६ रोजीच्या 
शासन परिपत्रकातील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी व संवर्ग निहाय 
सेवा बाह्ययंत्रणेव्दारे घेण्याऐवजी संवर्गाचे एकत्रिकरण करुन (Multitasking) बहूउद्देशिक स्वरुपाचे 
काम बाह्ययंत्रणेव्दारे करुन घेण्यात याव्यात. 


३. हा निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांचे अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक अनौसं 
४६४/आपुक, दि.०९.०२.२०२२ व अनौसं ५८४/आपुक, दि.२३.१२.२०२२ नुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०११२१२५४१७४९०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by PRATAP PANDURANG LUBAL 
Date: 2023.01.12 12:57:48 +05'30' 


(प्र.पां.लुबाळ) 
सहपत्र-विवरणपत्र “अ” व “ब” उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा.मंत्री/राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. वित्त विभाग (व्यय-५/अर्थसंकल्प-८/आ.पु.क/ सेवा-९.) , मंत्रालय, मुंबई. 

७. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन १४/१४-अ/१४-ब) , मंत्रालय, मुंबई. 
८ 
९ 


. सर्व सह/उप/ अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी ४४१६/प्र.क्र.७९/आस्था-१ 


शासन निर्णय क्रमांक : इएसटी ४४१६/प्र.क्र.9९/आस्था-१, दिनांक १२ जानेवारी 2023 सोबतचे 


विवरणपत्र-अ 
पदनाम ७ व्या वेतन आयोगानुसार | vated = । उच्च स्तरीय सचिव  आढाव्या 
अ. वेतनश्रेणी (रुपये) आकृतिबंधा । समितीने सुधारित | अंती 
क्र नुसार मंजूर | आकृतिबंधानुसार मंजूर | निरसित 
पदे केलेली पदे पदे 
नियमित अधिसंख्य 
पदे पदे/मनुष्यबळ 
ze २ ३ | 8 ५ ८ 
१ प्रधान सचिव संवर्ग पद Pd [oe 
2 | सहसचिव/ 5-२७ : ११८५००-२१४१०० 1 ba 1. | | 
उपसचिव 5-२५ : ७८८००-२०९२०० 
३ | अवर सचिव (विधी) S-23 : ६७७००-२०८७०० a ॥ a] [Ser | | oo | 
| 8 | राज्य संपर्क अधिकारी | U.G.C. Scale |... a | =a =a [Lexi 
५ | उपसंचालक 5-२० : ५६१००-१७७५०० 1. | al 1__| | 
(सांख्यिकी सेवा) 
६ | अवर सचिव S-23 : ६७७००-२०८७०० & & fp 0 |p ere 
y कक्ष अधिकारी (१ पद | 56-१७ : ४७६००-१५११०० १८--१ १९ शि | 
जागतिक बँक पुरस्कृत | S-o : ५६१००-१७७५०० 
मंत्रालयीन कक्ष) (४ वर्षाच्या अर्हताकारी 
सेवेनंतर ) 
८ | उच्चश्रेणी लघुलेखक | 5-१५ : ४१८००-१३२३०० & & po | oo | 
९ | निम्नश्रेणी लघुलेखक | 58-१४: ३८६००-१२२८०० | ७ | ७ || 0__| 
ra सहायक कक्ष अधिकारी | 5-१४ : ३८६००-१२२८०० ३८ ३८ = ca 
। ११ | सहायक लेखाधिकारी | 5-१५ : ४१८००-१३२३०० ॥__ “क eat] 10 ee 
१२ | सांख्यिकी सहाय्यक | S-Io : 28200-82300 |. '$:- | शिया po | oo | 
१३ | लिपिक टंकलेखक 8-६ : १९९००-६३२०० ३६ ३० fp oo & 
| १४ | वाहन चालक S-§ : १९९००-६३२०० ३ Eee =| २ मृत संवर्ग eae 
१५ | हवालदार (9), नाईक | 5-३ : १६६००-५२४०० शि शि ५ मृत संवर्ग २ 
(३ झेरॉक्स मशिन 
चालक (१) 
१६ | शिपाई 5-१ : १५०००-४७६०० शि. क शि ८ मृत संवर्ग 3 
एकूण १४३ ११६ १५ १२ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी ४४१६/प्र.क्र.७९/आस्था-१ 


शासन निर्णय क्रमांक : इएसटी ४४१६/प्र.क्र.9९/आस्था-१, दिनांक १२ जानेवारी २०२३ सोबतचे 


“विवरणपत्र-ब” 
अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आलेली संवर्गातील पदे/ बाह्ययंत्रणेव्दारे घ्यावयाची 
मनुष्यबळ सेवा 

अ.क्र संवर्ग पद संख्या 

त. | वाहनचाळक २ 

२ शिपाई १३ 

एकूण १द 
टिप : 
१. *विवरणपत्र-अ* मधील अनुक्रमांक १४ ते १६ येथे दर्शविण्यात आलेल्या संवर्गातील एकूण 


१५ पदे मृत ठरविण्यात आली आहेत. या संवर्गात जितक्या व्यक्‍ती कार्यरत आहेत तितकीच पदे “ 
विवरणपत्र-ब * मध्ये नमूद केल्यानुसार अधिसंख्य पदे म्हणून गणण्यात येत आहेत. सदर अधिसंख्य 
पद त्यावर कार्यरत व्यक्‍तीच्या सेवानिवृत्ती/राजीनामा/मृत्यु इ. कारणामुळे रिक्‍त झाल्यानंतर ते पद 
आपोआप मृत होईल. 


२. उक्त मृत संवर्गातील सेवा वित्त विभागाच्या दि.२७.०९.२०१०, दि.०२.०२.२०१३, 
दि.०२.१२.२०१३, दि.०२.०८.२०१६ व दि.३०.०९.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील मार्गदर्शक 
सूचनांचे पालन करुन व संवर्ग निहाय सेवा बाह्ययंत्रणेव्दारे घेण्याऐवजी संवर्गाचे एकत्रिकरण करुन 
(Multitasking) बहूउद्देशिक स्वरुपाचे काम बाह्ययंत्रणेव्दारे करुन घेण्यात येतील. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


